लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूका-२०२४ 
च्या अनुषंगाने उप जिल्हाधिकारी 


wands अधिकाऱ्यांची बदलीने 
पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. टिआरएफ-०२२४/प्र.क्र.४५/ई-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४ 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 
३) मा. भारत निवडणूक आयोगाचे क्रं. ४३२७/६/१॥५1/701/॥1]॥€1/१॥”0/२०२३, दि.२१.१२.२०२३, 
दि.२३.०२.२०२४, दि.२४.०२.२०२४ व दि.२७.०२.२०२४ रोजीची पत्रे. 


शासन आदेश:- 


मा. भारत निवडणूक आयोगाच्या संदर्भाधीन क्र. येथील पत्रांन्बये विहित केलेल्या तरतुदी व महाराष्ट्र 
शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) आणि ४(५) मधील तरतुदींनुसार उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील खालील अधिका- 
यांना प्रशासकोय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकोय सोयीच्या दृष्टीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव । नाव | कार्यरत पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
fe २ 3 v 
१, | श्री. नितिन राऊत युक्तीच्या प्रतिक्षेत । उप धकारी (रोहयो), सिंधुदुर्ग या रिक्‍त 
पदावर 
२. । श्री. विवेकानंद | उप विभागीय अधिकारी, | दि.०५.०३.२०२४ रोजीचे 1 रद्द करुन 
काळकर माजलगाव, जि. बीड | पूर्वीच्या वन जमाबंदी अधिकारी, अमरावती या 
'पदावर कार्यरत राहतील. 


२. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येत असून उपरोक्‍त नमूद अधिका-यांना बदलीने पदस्थापना दर्शविण्यात 
आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. संबधित अधिकारी नबीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 
याबाबत ७२.1७५०॥॥०(७11919199119.20५.11 या ई-मेलद्वारे/ टपालाद्वारे शासनास त्वरित कळवावे. 


३. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित केलेल्या उक्त तरतूदीनुसार, 
पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचेविरुद्ध 
लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी 


शासन आदेश HATH: टिआरएफ-०२२४/प्र.क्र.४५/ई-२ 


पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) म्हणून गणला जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरबानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. तसेच, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सौ) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे 
कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी 
पोच देय डाकेने परत करावेत. 


६. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास बा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून 
बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे 
उल्लघंन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१९२३५४९८१९ असा आहे. हे शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुसार व नावाने, DN IN: o- GOVERNMENT OF MAPARASHTRA,oUREVENUE AND 


FORESTS DEPARTMENT, 


SANTOSH VITHOBA GAWDE बळ poscicode=100082 s-Mehorsita, न 


ialNumber=CA6A91 ASEFCF2DDE6274B385D86F23914275B4E2B1125F 
GE74E6A 1FAC7106C22, cn=SANTOSH VITHOBA GAWDE 


Date: 2024.03.15 19:33:21 +05'30' 


(संतोष fa. गावडे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 


१) अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 


प्रत, 
«७ मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« संबंधित जिल्हाधिकारी. 
«७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 
«७ संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 
« संबंधित उप जिल्हाधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत). 
© उप सचिव (ई-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ निवडनस्ती (ई-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


